रोजगार हमी योजने अंतर्गत 
वनीकरणासाठी कर्मचारी/ अधिकारी 
यांच्या अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये 
मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.२३/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२३ 
वाचावे:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३/०९/२०१९ व दि.२१/०९/२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२३/फ-२, 
दि. २९.०९.२०२२ 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/ 
योजनेत्तर/प्र.क्र.४९ (२२-२३)/२३४, दि.१७.०२.२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय:- 

वन विभागामध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी, वन 
विभागातील कामे ( उदा. वनीकरण, जलसंधारण व वनतळयांची कामे ) घेण्यात येतात. ही कामे करुन 
घेण्यासाठी सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रातील कर्मचारी वन विभागांतर्गत कार्यरत आहेत. सन २०२२-२३ 
मध्ये संदर्भ क्र.२ येथील महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि. २९.०९.२०२२ अन्वये एकूण ९३८ पदांना दि. 
०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील 
दि.१७.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेली 
९३८ पदे वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधामध्ये समाविष्ट असल्याने सदर ९३८ पदांना अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०८.०२.२०२३ तसेच उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

या पदांवर होणारा खर्च प्रधान शीर्ष-२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन १०१ वनसंधारण, विकास 
(०२)(०२) कृत्रिम पुनर्निमिती (२४०६ ०१२२) या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ मध्ये 
उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच शासन निर्णय दि. १६.१०.१९९५ अन्वये विहीत 
केलेल्या पध्दतीनुसार रोजगार हमी योजनेंतर्गत वनीकरणाच्या आस्थापना विषयक खर्चाबाबत कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/ 

आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.२३/फ-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९१२०५०६४७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG 


SU N | L PAN DU RANG DN: CN «SUNIL PANDURANG PANDHARE, C = 
PANDHARE प Gu REVENUE aN -oREST 


DEPARTMENT 
Date: 2023.03.09 12:09:37 +05'30" 


सोबत:- विवरणपत्र (सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 


महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव) व (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या. नागपूर 
५) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
६) जिल्हाधिकारी (सर्व) (मुंबई शहर / मुंबई उपनगर वगळुन) 
७) सर्व मुख्य वनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 
८) प्रादेशिक व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 
९) विभागीय व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 
qo) सर्व उपवनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 
११) सर्व विभागीय वन अधिकारी /उप विभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक) 
१२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / ठाणे /औरंगाबाद /पुणे /कोल्हापूर /नाशिक 
“नागपूर /धुळे /चंद्रपूर /गडचिरोली /यवतमाळ /नागपूर. 
१५) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-१९ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१६) नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
१७) कार्यासन अधिकारी (ब-१), वन विभागीय सर्व कार्यासने महसुल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, म.व व.वि. मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.२३/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.२३/ फ-२, दि.०९.०३.२०२३ चे सहपत्र. 


i 


२ | a 


सवंर्ग निहाय प 


[seam [oe Pa fap pe fe pe 
ee fe pets Pape pe ps pa 
नक [कर [ककर्श रे 
६निक्िक [० र[०्टक[ कर ०1४ 
of [र [३३8७३ 


नागपूर 
कार्यालय 


(वन्यजीव) पुर्व 
भाग, नागपूर 
१४ | अप्रमुवसं 
(वन्यजीव) 


चंद्रपुर 
ed 
हि 


अप्रमुवसं 
मेळघाट 


अप्रमुवसं 
(संशिवप्र), पुणे 
१७ | अप्रमुवसं 
साववि, पुणे 


o& 
Hal 
FP 

oC 
ate 

os 


lly signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 


SUNIL PANDU RANG DN: CN = SUNIL PANDURANG PANDHARE, C ~ IN 
PANDHARE MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


